सह आयुक्‍त (माथाडी) (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासनआदेशक्रमांकः पदोन्न-२ ०२३/प्र.क्र.३१३/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक: १४ मार्च, २०२४ 


वाचा: 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 
शासन आदेठा 


कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील अपर कामगार आयुक्त, गट-अ या संवर्गातील 
खालील नमूद अधिकाऱ्यास सह आयुक्‍त (माथाडी), गट-अ या संवर्गात या शासन आदेशान्वये 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांना पदोन्नतीनंतर खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम । प्रवर्ग । पदोन्नतीनंतरची 

क्रमांक पदस्थापना / कार्यालय 
7 2 श्रीमती शि. सं. लोखंडे, अ.जा. 
अपर कामगार आयुक्‍त 


सह आयुक्‍त कामगार (माथाडी), 
कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून सदर संवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाजेष्ठतेनुसार आणि सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सदर तात्पुरत्या 
पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. श्रीमती लोखंडे यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी या 
आदेशाद्वारे तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे कामगार आयुक्‍त कार्यालयामार्फत 
कार्यमुक्‍्तीचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. 

४. श्रीमती लोखंडे यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व याबाबतचा रुजू 
अहवाल कामगार आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

५. श्रीमती लोखंडे यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल. 
तसेच त्यांनी अनधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. तसेच पदस्थापना रद्द अथवा त्यात बदल करणेसाठी 
कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३१३/कामगार-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१६५४१५२५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=856b31¢793b 1 2e4f22cb247c5cff7f335886742482aa2234f613 1 bis 
940dbd2e, postalCode=400032, st=Mi 


PO KA L E erial ber=F4163205E7B4960CC7CA6F973D6DEB06502B2E8FC47A411 
BABCF42A0E99CF34B, DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2024.03.14 17:05:50 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२.मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 


४.अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण. 


५.महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ./(ले.प.), मुंबई-१ 
६.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. श्रीमती शि. सं. लोखंडे, अपर कामगार आयुक्‍त (कामगार आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


८. निवड नस्ती (कामगार-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


